वाशी पो.स्टे, गु.क्र.नों.६७/२०१३, सत्र न्यायालय, 
ठाणे खटला क्र. २८१/२०१३ चे प्रकरणी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.विद्या कासले यांना व्यवसायीक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३५/पोल-१० 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ जुले, २०१६. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३५/पोल-१०, दिनांक ०२.०९.२०१५. 
-: शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त विषयासंदर्भात संदर्भाधीन दिनांक ०२.०९.२०१५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मध्ये खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षात बदल करण्यात येत आहे. 


" यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) 
(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा " 
ऐवजी 
"यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७ - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या 
त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल" 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७२८१२२५००३४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arun Vishnupant मसा cccovemment of toharshera 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 
J 0 5 h j st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2016.07.28 12:30:47 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


Ee) 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

विधी व न्याय विभाग (अ-शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

अँड. विद्या कासले, डी..एनमंझील, काँग्रेस हाऊस,व्ही.पी.रोड, मुंबई./निवड नस्ती (पोल-१०) 


LOGS, SLO EG. णी पटी =O 


won 


